सन २०१७-१८ या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी 
तरतूद (दत्तमत)(अनिवार्य) 

मागणी क्रमांक व्ही-२ 

“२२३५ सामाजिक सुरक्षा कल्याण ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- आसुअं/प्रत्यर्पि-०१७/(प्र.क्र.१५०/२०१७)/१७स 
दालन क्रमांक-६, तळ मजला, (विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-३१ मार्च, २०१८ 
शासन निर्णय :- 


सन २०१७-१८ सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-२ “२२३५, 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ” या HAAG एकूण अनुदानापैकी (दत्तमत) अनिवार्य रु.०.६० लाख (अक्षरी 
रुपये साठ हजार फक्त) एवढी रक्‍कम सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास 
शासन मंजुरी देत आहे. 

२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये प्रत्यार्पित 
केलेली रक्‍कम विशेष शीर्ष “ राखीव casa ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 


रि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४१०१२२४३११५०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने si apenas 


v 
Gi ॥ Of Maharashti 


Seema 83011 “१० 


stalCode=400032, st=Mah. hy 
2.5.4.20=f6d09269f267e078edac2ae3ccl bf 


4eca4bca6ff5fcd46acba37328f15459 
Jadhav ea 


bi \dhi 
Date: 2018.04.10 12:28:45 +05'30' 


(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 
७. मा.अपर मुख्य सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 
८. मा. सचिव (वस्त्रोद्योग) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
९. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
qo, उप सचिव(आस्था) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१३. निवडनस्ती का.क्र.(१७स). 


निवबरणपत्र -९ 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअं/प्रत्यापि-२०९७/(प्र.क्र.९५५०/२०१९७)/१७स दि.३१.३.२०२७ चे सहपत्र 
सन २०१७-१८ या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापित (समर्पित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक -व्ही-२ ,२२३५,सामाजिक सुरक्षा ब कल्याण (बचत ) (-) रक्‍कम असणा-या (अनिवार्य) योजना 


haat मुख्य "स्वत फास रि eas te Faye (wer) प्रत्याय 

करावयाची 
Ee IW WT - >| oa a q - 
fo. ral 


